प्रधान मंत्री पोषण शाक्‍्ती निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
उपयोजनांतर्गत (5052 निधी 
पुनर्विनियोजनाव्दारे वितरीत 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८४/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र-शापोआ.२०२१/प्र.क्र.१०२/एस.डी.३, दि.३१ 
मार्च, २०२२. 

२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४ UNG, २०२२ 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र.शापोआ- 
२०२१/प्र.क्र.१०२/ एस.डी.३, दि.२८ जून, २०२२. 

४ केंद्र शासनाचे AST H .W.H.3-¥/202Desk (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११२/एस.डी.३, 
दि.१४ डिसेंबर, २०२२. 

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र-शापोआ.२०२२/प्र.क्र.१२७/एस.डी.३, 
दि.१३ मार्च, २०२३. 

७ केंद्र शासनाचे AST H W.H.3-¥/202%Desk (PMP) दि.१४ मार्च, २०२३ 

८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र-शापोआ.२०२२/प्र.क्र.१२७/एस.डी.३, 
दि.३० मार्च, २०२३. 

९) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६६/ 
अर्थसंकल्प(विघयो), दि.३१ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने 


संदर्भाधिन दि.१४ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील केंद्र 


हिस्स्याकरीता दुसऱ्या हप्त्याचा तसेच, योजनेकरीता अतिरिक्‍त निधी असा एकूण रु.५११५०.६८ 


लक्ष इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, 


अनुसूचित जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत केली 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८४/एस.डी.३ 


आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६० :: ४० असे आहे. उपरोक्त निधीपैकी 


अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.६७५७ लक्ष निधी व त्यास समरुप राज्य 


हिस्साचा रु.४३८३.८६ लक्ष असा एकूण रु.१११४०.८६ लक्ष निधी वितरीत करणे आवश्यक होते. 


तथापि, अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत केंद्र हिस्स्याच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमध्ये रु.५६३४.१५ 


लक्ष व राज्य हिस्स्याच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमध्ये रु.४२६१.३० लक्ष इतकी तरतूद वितरणासाठी 


शिल्लक होती सबब, केंद्र हिस्स्याचा रु.५६३४.१५ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.४२६१.३० लक्ष असा 


एकूण रु.९८९५.४५ लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन दि.३० मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत दुसऱ्या 


हप्त्यातील अवितरीत केंद्र हिस्स्याचा रु.११२२.८५ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.१२२.५६ लक्ष इतका 


निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने संबंधित विभागाने प्रस्तुत 


निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सबब, प्रस्तुतप्रमाणे अनुसूचित जाती घटकांतर्गतचा केंद्र व राज्य 


हिस्स्याचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण aradt निर्माण योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत 


पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीमधून खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षातंर्गत 


रु.१२४५.४१ लक्ष (रुपये बारा कोटी पंचेचाळीस लक्ष एक्केचाळीस हजार फक्‍त) इतका निधी वितरीत 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


ह sae पुनर्विनियोजनाव्दारे 
अ सन २०२२-२३ जाता वितरणास मान्यता देण्यात 
लेखाशिर्ष मंजूर उपलब्ध करण्यात 
क्र. करीता मंजूर तरतूद येत असलेला निधी 
आलेली तरतूद 
मध्यान्ह भोजन योजना 
केंद्र २ षु 

१. | (केंद्र हिस्सा ६०%) (22021 ७६४ रु.१७२४९.४६ लक्ष रु.११२२.८५ लक्ष रु.११२२.८५ लक्ष 

मध्यान्ह भोजन योजना 

— रु.१४०७१.९५ लक्ष रु.१२२.५६ लक्ष रु.१२२.५६ लक्ष 
२. | (राज्य हिस्सा ४०%) (2202 | ७७३) 
एकूण | रु.३१३२१.४१ लक्ष रु.१२४५.४१ लक्ष रु.१२४५.४१ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८४/एस.डी.३ 


२. सदरचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प(विघयो), दि.३१ मार्च, २०२३ नुसार तसेच, वित्त 


विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४०४/२३/व्यय-१४, दि.३० मार्च,२०२३ अन्वये प्राप्त 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. निधी वितरण तसेच खर्चाबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देशा/हझासन 


निर्णय/परिपत्रक/आदेठा यांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


४. सदर निधी विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी घेण्यात 


यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 


करावे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२ ३०३३१०९४६२०९५२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD ABAIJI PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mahi 


=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca51db1f3c521002555e05c455e86F 
1098201082, 


a 7 
pseudonym=9D437DB3701DESFESD194241FCB9D73DC26031B1, 
serialNumber=68DSA8ABFFDD75CBA24301AA39C 1 2B40983F304D726 
7796A32B42D4D558F1A1F, cn=PRAMOD ABAIJI PATIL 
Date: 2023.03.31 15:08:57 +05'30' 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
श्र 


प्रत, 


—O 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


2. 69. = 2 ब 2.2 2S 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८४/एस.डी.३ 


११) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) शिक्षण संचाळक (प्राथ., महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सवी 

१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८ , मुंबई/नागपूर 
१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती - एस.डी. 3 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


